पदस्थापना देणेबाबत. 
डॉ. शितल डी. धोटे, 
पशुधन विकास अधिकारी,गट-अ. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२४६/पदुम-१ 
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- २१ मे, २०१८. 


शासन आदेशा :- 

डॉ.शीतल डी. धोटे, पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रे-१ शिरला नेमाने, ता.जि. बुलढाणा 
यांची बदली दि.३१.५.२०१७ च्या आदेशान्वये पवैद श्रे-१ अहिरवाडी, ता.रावेर, जि.जळगांव येथे 
करण्यात आली आहे. सदर बदली आदेशाविरुध्द डॉ.धोटे यांनी मॅट नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र. ७७८/२०१७ मध्ये दि.१३.१०.२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, दि.५/१२/२०१७ च्या 
शासन पत्रान्वये डॉ. धोटे यांना कार्यरत पदावर त्यांच्या मुलाची १० वी ची परीक्षा होईपर्यन्त मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. दरम्यान पविअ, पवैद श्रे-१ अहिरवाडी, ता.रावेर, जि.जळगांव या पदावर 
दि.१५/२/२०१८ च्या आदेशान्वये अन्य पशुधन विकास अधिका-याची पदस्थापना करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे डॉ. धोटे हया सध्या पदस्थापनेविना असून, त्यांना पदस्थापना देणे आवश्‍यक आहे. ही 
बाब विचारात घेता डॉ. धोटे यांना खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद ठिकाणी पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | दि.३१/५/२०१७च्या | सुधारीत पदस्थापनेचे ठिकाण. 
आदेशान्वये दिलेली 
पदस्थापना. 

शिवजी २ ३. PR 

} . | Sailr st. ate, पविअ, पवैद श्रे । पश्नुधन विकास अधिकारी 
पश्लुधन विकास अहिरवाडी, (गट-अ), फिरता पशुवैद्यकीय 
अधिकारी, ता.रावेर, दवाखाना, नांदुरा, जि. बुलढाणा. 
पवैद श्रे-१ शिरळा जि.जळगांव. (रिक्‍त पदावर) 
नेमाने, ता.जि. 
बुलढाणा. 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था करुन डॉ. शीतल डी. धोटे यांना कार्यरत 
पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करावे. तसेच डॉ. धोटे यांनी वरीलप्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर 
विनाविलंब रुजू व्हावे. 


शासन AST क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२४६/पदुम-१ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५२२१२१४३५८७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


° Digitally signed by Vinod Sopanrao Mendhe 

Vi n (0 d S (0 pa n fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
And ADF Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b1c93fa9f36d97d5 

M e n d h e 6c0cf07812a43c5ca5d6a24, cn=Vinod Sopanrao Mendhe 


Date: 2018.05.22 12:15:02 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 

१. आयुकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा/जळगांव. 

३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

४. प्रादेशिक पश्लुसंवर्धन सहआयुक्त, नाशिक/अमरावती 

५. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त, बुलढाणा/जळगांव. 

जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा/जळगांव. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/जळगांव. 

संबंधित पशुधन विकास अधिकारी द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, म.रा.पुणे. 
निवड नस्ती. 


one ७७ ™M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


